सामान्य प्रशासन विभाग/ राजशिष्टाचारच्या 
अधिपत्याखालील शासकीय परिवहन सेवा 
कार्यालयातील आकृतिबंधानुसार Rat पदांची 
पदभरती करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संकीर्ण-१४२३/प्र.क्र.८४/का.३१ (शापसे) 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ जून, २०२३ 


वाचा: 
सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. शापसे-३४१७/प्र.क्र.१५४/का-३ १(शापसे), 
दि.२८.०७.२०२२ 


प्रस्तावना:- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील शासकीय परिवहन सेवा, वरळी , मुंबई या 
कार्यालयाचा सुधारित आकृतिबंध दि.२८.०७.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेला आहे. 
त्यानुसार शासकीय परिवहन सेवा कार्यालयातील रिक्‍त पदांची पदभरती शासनाच्या विचाराधीन आहे. 
सदर पदभरतीसंदर्भातील संपूर्ण कार्यवाही करण्यासाठी खालील प्रमाणे समिती गठीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


२. शासकीय परिवहन सेवा कार्यालय, वरळी यांच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील रिक्‍त पदांची 
पदभरती करण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. सदर समिती 
शासकीय परिवहन सेवा, वरळी कार्यालयातील पदभरती शासनाने विहित केलेल्या मार्गाचा वापर करून 
संपूर्ण पदभरती अपर मुख्य सचिव (मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी) यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पाडील. 


aa सह सचिव / उप सचिव, सा.प्र.वि. (राजशिष्टाचार) सा.प्र.वि. अध्यक्ष 

२ अ.जा./अ.ज./इ.मा.व. यामधून १ गट-अ वर्गाचा प्रतिनिधी (उप सचिव / अवर सदस्य 
सचिव) 
अल्पसंख्याकामधून १ गट-अ वर्गाचा प्रतिनिधी सदस्य 

४ | अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, राजशिष्टाचार सदस्य 

५ | नियंत्रक, शासकोय परिवहन सेवा, वरळी सदस्य 

सचिव 
टीप १ : सर्वसाधारण किंवा उपरोक्त प्रवर्गापैकी कोणत्याही प्रवर्गामधील एक प्रतिनिधी महिला असणे 
निवार्य आहे, त्यानुसार वरील सदस्यांपैकी एक सदस्य महिला सदस्य असतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-१४२३/प्र.क्र.८४/का.३१ (शापसे) 


३. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२३०६०९१२१९१०११०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
DILIP NANDKUMAR नन 


10=04b 1 da429ec9f808e2f1 42fb8df848a9c440a68828/957571e8 
bbc53318e3a6f, ICod ht 


DESHPANDE ee 
(दिलिप देडापांडे ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रति, 

१. अपर मुख्य सचिव (मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई 

२. सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजशिष्टाचार [का-३१(शापसे)], मंत्रालय, मुंबई 

४. नियंत्रक, शासकीय परिवहन सेवा, वरळी, मुंबई 

५. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा), मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
निवड नस्ती / कार्यासन ३१ (शापसे), सा.प्र.वि., मंत्रालय, मुंबई. 


an (२ 6 _-€ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


